मे. मास्टेक ली. यांचेसोबत संगणक 
प्रणाली विकसित करणेबाबतच्या 
करारास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११९/२९३/(१३२/१९)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- 03 मार्च, २०२० 


वाचा:- (१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीएचसी १११९/२९३/ 
(१३२/१९)/कार्या-१७, दिनांक ०६.१२.२०१९ . 
(२) धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र.00॥॥२/761/2020, 
दिनांक १३.०२.२०२०. 


प्रस्तावना : 

धर्मादाय संघटनेतील संगणक प्रणाळी विकसित करणे करिता धर्मादाय संघटनेने 
आर.एफ.पी. प्रसिद्ध केलेली होती. त्यातील अटी व शातींनुसार निविदा प्रक्रिया पार पाडून मे. 
मास्टेक ली. यांना संगणक प्रणाली विकसित करणेबाबत कंत्राट देण्यात आले होते. मे. 
मास्टेक कंपनी सोबतच्या कराराची मुदत दिनांक ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी समाप्त झाली 
होती. सदर करारातील अटी व शर्तीवर पुढील ३ महिने कालावधीकरिता म्हणजेचदिनांक 
१४.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ व त्यासाठी येणारा खर्च रु. ४,३२,३००/--- प्रचलित कर (GST) 
सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीमधून करण्यास वाचा येथील अ.क्र. (१ येथील 
दि. ०६.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 
2. महा-आयटी कं. कडून ( proposed next amc vendor ) Advance Payment 
आणि major changes साठी New Contract करावा लागेल या व अशा अजून काही मुद्यांवर 
DIT कडे चर्चा अपेक्षित आहे व त्यानुसार महा-आयटी कं. च्या अधिकाऱ्यांशी प्रस्तावाच्या 
फेरसादरीकरणाबाबत चर्चा करण्याचे प्रस्तावित आहे. Vendor निश्चितीनंतर दोन्ही कंपनीचे 
तंत्रज्ञ Knowledge transfer करतील. सदर प्रक्रियेला लागणारा कालावधी व इतर बाबी 
विचारात घेऊन, सदर करारातील अटी व शर्तीवर पुढील ३ महिन्याकरिता म्हणजेच 
दि. 94.04.2020 पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत व करारातील अटी व शर्तीनुसार सदर 
मुदतवाढीसाठी येणारा खर्च रु. ४,३२,३००/- इतका खर्च सार्वजनिक न्यास प्रशासन 
निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा येथील अ.क्र. (२) येथील 
दि. १३.०२.२०२० च्या पत्रान्वये सादर करण्यात आला आहे. त्यानुसार सदर करारास 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 
मे. मास्टेक ली. यांचेसोबत संगणक प्रणाली विकसित करणेबाबतच्या कराराची मुदत 
दि. ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी समाप्त झाली आहे. मे. मास्टेक ली. यांचेसोबत झालेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११९/२९३/(१३२/१९)/कार्या-१७ 


करारामध्ये कलम ३ नुसार कराराच्या मुदतीनंतर एक वर्षापर्यंत मुदत वाढविण्याचा अधिकार 
आहे. त्यानुसार सदर करारातील अटी व adiaxy ३ महिन्याकरिता म्हणजेच दिनांक 
१४.०२.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यास व करारातील अटी व शर्तीनुसार सदर मुदतवाढीसाठी 
खालीलप्रमाणे रु. ४,३२,३००/- (अक्षरी रुपये चार लाख बत्तीस हजार तीनशे फक्‍त) 
+ प्रचलित कर (GST) इतकी रक्कम सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीमधून खर्च करण्यास 
वाचा येथील अ.क्र. (9) येथील दि. ०६.१२.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 


Rate for 3" AMC yearin Total cost in INR for 3 
INR/Month (Rs.) months (रि5.) 
Project Manager 1,10,000/- 3,30,000/- 
Help Desk Co-ordinator 34,100/- 1,02,300/- 
Total 4,32,300 


२. त्याच धर्तीवर धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालयाच्या वाचा येथील अ.क्र. (२) येथील 
दि.१३.०२.२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्ताविल्यानुसार, मे. मास्टेक कंपनी सोबतच्या करारातील 
अटी व शातींवर पुढील ३ महिन्याकरिता म्हणजेच दि. १५.०५.२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्याची 
व करारातील अटी व शर्तीनुसार सदर मुदतवाढीसाठी येणारा खर्च रु. ४,३२,३०० /- + 
प्रचलित कर (GST) सार्वजनिक न्यास प्रशासन निधीमधून करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. हा शासन निर्णय मुंबई सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम मधील कलम ६० (१) 
अन्वये व शासन निर्णय, क्रमांक - सीएचसी-१११७/४६/(१९/१७)/का.१७, दि. १० एप्रिल, 
२०१७ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/////.॥६॥8॥/859॥॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०३१४५४५७२७१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kamini R Pilankar 
IN: ल्या ment Of Maharashtra, ou=L 


Kamini R 


bd 43272ff, 


w and 


 ou=Lal 
t, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
1db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45d1 


2.5.4.2 
वि 3639a 
serialNumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1cad4fb9d199 
p | | a n ka r Sea0d92d63dcf5de198d4f817, cn=Kamini R Pilankar 
Date: 2020.03.03 14:57:59 +05'30" 


(का. रा. पिळणकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति- 
१. प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान ), सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव व विधि परामर्शी , मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचसी १११९/२९३/(१३२/१९)/कार्या-१७ 


3. धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. 

४. सर्व धर्मादाय सहआयुक्त /सहायक धर्मादाय आयुकत, धर्मादाय संघटनेतील सर्व 

५. जिल्हास्तरीय कार्यालये (धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय, डॉ.अँनी 
बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. यांचेमार्फत ) 

६. मे. मास्टेक ली. (धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, 
वरळी, मुंबई. यांचेमार्फत ). 

७. कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


